जिल्हा कृषि महोत्सव योजनेस 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा: १) कृषि व पदुम शासन निर्णय क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.४१/३ अ दि. ५/१/२०१७ 
२) मा. मंत्रीमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त दि.२३/०९/२०२० 


प्रस्तावना- 
बदलत्या परिस्थितीत ]ोतक-यांना उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यास अनन्यसाधारण 


महत्व आहे. प्रयोगशील व प्रगतीशील शेतकऱ्यांचे माध्यमातुन होतक-यांना आपआपसातील विचारांची 
देवाणघेवाण करण्यास व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांच्यातील आत्मविश्वास वृध्दींगत होऊ 
शकतो. आधुनिक कृषि तंत्रज्ञानाचा शाश्वत पध्दतीने अवलंब केल्यास शेतकरी आर्थिक दृष्टया उन्नत 
होऊन जागतिक पातळीवरील स्पर्धाक्षम वातावरणात आपले स्थान सिद्ध करु शकतील. याकरीता 
राज्यातील ३४ जिल्ह्यात कृषि महोत्सवाचे आयोजन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्याअनुषंगाने दि. १६.०९.२०२० रोजी मा. मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. 


शासन निर्णय- 

१. शोतक-यांना कृषि विद्यापीठ, कृषि संशोधन केंद्र, यांचे मार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती उपलब्ध 
होते तसेच शेतक-यांना ग्राहकांसाठी थेट विक्रीची संधी मिळते या बाबीचा विचार करता "जिल्हा कृषि 
महोत्सव योजना" दि.०५.०१.२०१७ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे अवलंब करुन राज्यात 
राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सध्या उद्भवलेली कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यास सदर योजना सन २०२०-२१ या वर्षात 
राबविण्यात यावी. अन्यथा सन २०२१-२२ या वर्षापासून आत्मा नियामक मंडळाच्या जिल्हास्तरावरीय 
संयोजन समिती मार्फत सदर योजना राबविण्यात यावी. 

३. ठोतक-यांना शासनाच्या विविध कृषि योजना / उपक्रमांची माहिती, संशोधित कृषि तंत्रज्ञान, 
नाविन्यपुर्ण प्रयोगशील शेतक-यांचे अनुभव, बाजारपेठ व्यवस्थापन, कृषि पुरक व्यवसाय इत्यादीबाबतचे 
मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे. कृषि प्रदर्शन, कृषि विषयक परिसंवाद आणि अनुभवी शेतकरी / उद्योजकांची 
व्याख्याने, Bred शहोतकरी, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ व विचारवंत यांची भेट घडावी व सामान्य शेतक-यांना शांका 
निरसन करुन घेता यावे. उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री या संकल्पनेवर आधारीत धान्य व खाद्य महोत्सव 
तसेच फळे, फुले व भाजीपाला महोत्सव इत्यादीचे आयोजन करण्यासाठी मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हे 
वगळता राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दरवर्षी ५ दिवसांचा जिल्हा कृषि महोत्सव साजरा करण्याच्या 
राज्य योजनेस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. जिल्हा कृषि महोत्सव योजनेचा उद्देश, महोत्सवाचे स्वरुप व योजनेचे घटक यांचा avalos 
खालीलप्रमाणे असेल. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 


अ) योजनेचा उद्देश - 

« कृषि विषयक विकसीत तंत्रज्ञान व शासकीय योजनांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे. 
« शोतकरी-शास्त्रज्ञ आणि संशोधन-विस्तार-शेतकरी-विपणन साखळी सक्षमीकरण. 

« समुह/गट संघटीत करुन स्थापीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची क्षमता बांधणी करणे. 

« ]ोतकऱ्यांच्या उत्पादनास योग्य भाव मिळावा, ग्राहकांना उच्च दर्जाचा माल मिळावा याकरीता 
शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री श्रृंखला विकसीत करणे. 

« कृषि विषयक परिसंवाद/व्याख्याने यांचे माध्यमातुन विचारांच्या देवाणघेवाणीद्वारे शेतकऱ्यांच्या 
समस्यांचे निराकरण करणे. 

« विक्रेता-खरेदीदार संमेलनाच्या माध्यमातुन बाजाराभिमुख कृषी उत्पादनास आणि विपणनास 
चालना देणे. 


ब) कृषि महोत्सवाचे स्वरूप :- 
कृषि महोत्सव आयोजित करताना महोत्सवाचे स्वरूप कसे असावे, विविध समित्यांचे गठन व 


सदस्यांच्या जबाबदाऱ्या, महोत्सवाची जाहिरात, अंदाजपत्रक, प्रदर्शन मांडणीपासून यडास्वी 
करेपर्यंत ची प्रक्रिया याबाबतचा तपशील खाली देण्यात आला आहे. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक 
जिल्ह्यामध्ये या महोत्सवाचे स्वरूप सारखेच ठेवल्यास त्याव्दारे शासनाच्या कृषि तसेच अन्य 
विभागांतील नाविन्यपूर्ण व महत्त्वाच्या योजना / कार्यक्रमांच्या ग्रामीण /निमशहरी भागात प्रचार व 
प्रसारासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक जिल्हयाची विविध भौगोलिक परिस्थिती व 
हवामान तसेच पीकपद्धती व तंत्रज्ञानाची प्राथमिकता यानुसार प्रात्यक्षिके व चर्चासत्रांच्या 
विषयामध्ये स्थानिक आवश्यकतेनुसार बदल होतील. 


क) कृषि महोत्सव योजनेचे घटक :- 
१) कृषि प्रदर्शन:- कृषी महोत्सवातील कृषी प्रदर्शन हा महत्वाचा घटक असून यामध्ये 


शासकीय दालन, विविध कंपन्यांचे स्टॉल्स, खाद्य पदार्थांचे स्टॉल्स, प्रात्यक्षिके यांचा 
समावेश आहे. जिल्हास्तरावर कृषि आणि पुरक व्यवसायाशी निगडीत एकात्मिक शेती 
पध्दती संकल्पनेवर आधारित प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येईल. यामध्ये कृषि 
संबंधी व कृषि तंत्रज्ञान विभाग, कृषि विद्यापीठे, कृषि विज्ञान केंद्र, संबंधीत विविध 
कृषि महामंडळे यांचा सक्रिय सहभाग राहील.फळे,फुले व भाजीपाला उत्सव इत्यादी 
आयोजन करण्यात येईल. शासकीय यंत्रणा बरोबरच खाजगी कंपन्या, उद्योजक, बचत 
गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांचा सहभाग घेण्यात येईल. 

२) परिसंवाद /चर्चासत्र :- कृषि शास्त्रज्ञ, कृषि व संलग्न विभागातील तज्ञ अधिकारी, विविध 
पुरस्कार प्राप्त/ प्रयोगशील शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजक, यशस्वी महिला शोतकरी/ 
उद्योजिका यांची व्याख्याने आयोजीत करण्यात येतील. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 


३) उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री केंद्र :- जिल्हयातील शोतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या दर्जेदार 
मालाची विक्रीद्वारे श्रृंखला विकसीत करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. 

४) विक्रेता खरेदीदार संमेळन:- विविध सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून (पी.पी.पी.) 
चालु प्रकल्प, कृषि माल प्रक्रिया उद्योजक आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या 
एकत्रित सुसंवादाकरीता सर्व घटक एका व्यासपीठावर आणून बाजाराभिमुख कृषि 
विस्ताराळा चालना देणे. 

५) शेतकरी सन्मान समारंभ :- जिल्हयातील कृषि व संलग्न क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी 
केलेले शेतकरी तसेच पिक स्पर्धा विजेते शेतकरी यांचा प्रशस्तीपत्रासह यथोचीत सन्मान 
करुन स्मृती चिन्ह वितरण करणे. 


५. जिल्हा कृषि महोत्सवा अंतर्गत कृषि प्रदर्शन व धान्य महोत्सव आयोजनाबाबतचा सविस्तर 
तपशील सोबतच्या "परिशिष्ट-अ" नुसार राहील. 
६. राज्याच्या कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) ATMA - Agriculture Technology 
Management Agency या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 
स्थापन करण्यात आलेल्या आत्मा नियामक मंडळामार्फत जिल्हा कृषि महोत्सवाचे अयोजन करण्यात 
येईल. जिल्हा कृषि महोत्सव आयोजनाकरिता आत्मा नियामक मंडळाची रचना/स्वरुप, अध्यक्ष, सदस्य व 
सदस्य सचिव यांच्या कामांची विभागणी याबाबतचा तपशील सोबतच्या "परिशिष्ट-ब" नुसार राहील. 
७. कृषि महोत्सवाचा कार्यकाल, हंगाम 

प्रस्तावित जिल्हा कृषि महोत्सव ५ दिवसांचा असेल तसेच महोत्सवाची तारीख ऑक्टोंबर ते मार्च 


या दरम्यान घेतल्यास यावेळी पावसाची शक्‍यता कमी प्रमाणात असते. या दरम्यानच्या काळामध्ये शक्यतो 
स्थानिक पिक पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांकडे वेळ उपलब्ध असेळ असा काळ निवडावा. महोत्सवादरम्यान 
रविवार तसेच सार्वजनिक सुटया येतील अज्ञा तारखा निवडाव्यात. यादरम्यान स्थानिक पातळीवर मोठा 
उत्सव /सण तसेच राज्यातील वेळोवेळी होणाऱ्या विविध प्रकारच्या निवडणूकांचा आचारसंहिता कालावधी 
या बाबी आत्मा नियामक मंडळाने विचारात घ्यावात. 
८. महोत्सव स्थळ- 

महोत्सवासाठी जिल्हयाच्या ठिकाणी किमान अडीच वे तीन एकर समतल जागा निवडावी. स्थळ 
निश्चित करताना सदर मैदानावर यापूर्वी प्रदर्शने अथवा महोत्सव झाले असतील अशी मैदाने अथवा जिल्हा 
ग्रामीण विकास यंत्रणांची प्रदर्शने ज्या मैदानावर हातात अशा मैदानांना प्राधान्य देण्यात यावे. असे मैदान 
उपलब्ध न झाल्यास मैदान निवडताना शेतकऱ्यांमध्ये परिचित असावे, शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असावे, 
शेतकऱ्यांना सहज पोहोचता यावे, जवळपास सार्वजनिक वाहतुकीची साधने उपलब्ध असावीत असे ठिकाण 
निवडावे. महोत्सव स्थळावर ध्वनिक्षेपकाचा वापर केला जाणार असल्यामुळे या मैदानापासून जवळ 
न्यायालय, रुग्णालय, शाळा महाविद्यालय, प्रार्थनास्थळ नसावे. मैदान जर शाळा किंवा महाविद्यालयाची 
असेल तर शक्‍यतो सुटटयांचा दिवस निवडावा. महोत्सव स्थळ शक्‍यतो मोफत स्वरुपामध्ये असावे. 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 


९. जिल्हा कृषि महोत्सव कार्याक्रम आयोजन : 


प्रस्तावित कृषि महोत्सव कायक्रमाचा किमान ५ दिवसांचा कालावधी, त्यातील विविध 


विषयांवरील विविध विषयांवरील विविध कार्यक्रमांची संख्या, प्रत्येक वेगवेगळया प्रकारच्या कार्यक्रमांच्या 
आयोजनासाठी करावी लागणारी वेगळी तयारी या बाबींचा आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, 
आत्मा नियामक मंडळ यांनी जिल्हा कृषि महोत्वाच्या अयाजनासाठी जिल्ह्यातील शासन यंत्रणा सक्षम व 
पुरेशी असल्यास सदर शासन यंत्रणेमार्फत जिल्हा कृषि महोत्सवाचे अयोजन करावे. अन्यथा व्यावसायिक 
व अनुभवी इव्हेंट कंपन्यांची (Event Companies) च्या मदतीने कृषि महोत्सवाचे आयोजन करण्यात यावे. 
याकरीता झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०१५/प्र.क्र.३५०/३४, दि. १९.०.२०१५ 
अनुसार शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांसाठी प्रसिध्दी तसेच जाहीरात विषयक कामे पार 
पाडण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने ई-निविदा मागवून मान्यता दिलेल्या व्यावसायिक 
अर्हताप्राप्त १० संस्था (Empaneled Agencies) मधून सुयोग्य इव्हेंट कंपन्यांची जिल्हा कृषि महोत्सव 
आयोजनासाठी निवड करण्यात यावी. 
१०. आर्थिक तरतूद:- 

जिल्हा कृषि महोत्सव योजना हि १००% राज्य योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. मुंबई व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळता उर्वरित ३४ जिल्हयांकरीता कृषि महोत्सव आयोजनाकरीता 
रु. २०.०० लाख प्रति जिल्हा याप्रमाणे कार्यक्रम आयोजनावरील खर्चाच्या/मानधनाच्या रकमा DBT (Direct 
Benefit Transfer) GX प्रदान करण्यात येईल. सदर निधी खालील लेखाशिर्ष खाली खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

मागणी क्रमांक डी-३ 

(०१) (५४) जिल्हा कृषि महोत्सव योजना 

(१००टक्के राज्य योजना) (कार्यक्रम) 

(२४०१ऐ ६९१) 

३३-अर्थसहाय्य 
११. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, आत्मा नियामक मंडळ यांनी जिल्हा कृषि महोत्सव आयोजनाचे 
अहवाल आयुक्त (कृषि) यांना कार्यक्रम आयोजनानंतर एक महिन्यात सादर करावेत. सदर प्राप्त अहवाल 
विचारात घेऊन आयुक्त (कृषि) यांनी सदर योजनेचा आढावा घेऊन सदर योजनेच्या मूल्यमापनाचा वार्षिक 
अहवाल झासनास सत्वर सादर करावा. सदर योजना मूल्यमापनासाठीचे निकष आयुक्त (कृषि) यांनी 
त्यांचेस्तरावर निश्चित करावेत. 
१२. हा आदेश नियोजन विभाग यांच्या सहमतीने अनौपरिक संदर्भ क्र. ४०/१४३१, दि. २७.०१.२०२० 
अन्वये तसेच तसेच वित्त विभाग यांच्या सहमतीने अनौपरिक संदर्भ क्र. १४३१/व्यय-१, दि. ०४.०२.२०२० 
अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 


१३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१६१२१६४४९००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Ashok Maroti कणकण 
Atram rc पी 
(अशोक अत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२) सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 

3) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा सदस्य जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन 
समिती 

४) सर्व जिल्हा प्रकल्प संचालक, आत्मा तथा सदस्य सचिव जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन 
समिती 

५) सर्व सदस्य, जिल्हा कृषि महोत्सव संयोजन समिती 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


mm SS 02८ “० A 


मा.मुख्य सचिव 
सर्व अपर मुख्य सचिव / सर्व प्रधान सचिव / सर्व सचिव, मंत्रालय. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त 
आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कुलगुरु, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी, 


nN S 


2s < 


१) कुलगुरु, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
२ कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर, 
१३) कुलगुरु, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी, 
१४) कार्यकारी अधिकारी, एम.आय.डी.सी .लिमिटेड, मुंबई 
१५) सर्व संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 
१७) महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई, महाराष्ट्र २ नागपूर 
१८) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी, मुंबई 
१९) वित्त विभाग/ कार्या. , मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


SR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 


२०) नियोजन विभाग/ कार्या., मंत्रालय, मुंबई 

29) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

२२) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२३) सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

२४) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२५) कृषि व पदुम विभाग/ कार्या.२ अ, मंत्रालय, मुंबई 

२६) निवड नस्ती /कार्या.३ अ कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KKK 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


SR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३अ, दि. १६/९०/२०२० 
“ 'परिशिष्ट- अ ” 


«७ कृषि प्रदर्शनात समाविष्ट करावयाची दालने : 


शासकोय दालनामध्ये ४० स्टॉल्स, कृषी निविष्ठा ३० , कृषी तंत्रज्ञान ब सिंचन ३०, गृहोपयोगी 
वस्तू ४०, धान्यमहोत्सब २०, खाद्य पदार्थ Yo अशा एकूण अंदाजे २०० स्टॉल्सचा समावेश असेल. 
शासकौय दालनामध्ये शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ब उपक्रम यांचे स्टॉल्स असतील त्यापैकी 
काही स्टॉल्स मोफत स्वरूपात ब काही स्टॉल्स हे प्रायोजकत्व निधीच्या बदल्यात आरक्षित करण्यात 
येतील. या कार्यक्रमाकरिता खालील शासकीय विभाग/कार्यालये/यंत्रणांच्या दालनांना (स्टॉल्स ) 
प्राधान्य देण्यात यावे. 


कृषी विभागाच्या विविध योजना (उदा. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, शेतकरी अपघात 
विमा योजना, जलयुक्‍त शिवार अभियान, माहिती विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, 
रा.कृ.वि.यो, यांत्रिकीकरण), 
संबंधित विभागातील कृषी विद्यापीठ, ( विस्तार व प्रशिक्षण) 
संबंधीत जिल्ह्यांतील जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग- (विविध लोक कल्याणकारी योजना ) 
महसूल विभाग- ( सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान, विविध लोक कल्याणकारी योजना ) 
समाजकल्याण विभाग -- ( विविध लोक कल्याणकारी योजना ) 
आरोग्य विभाग- ( म.फुले जनआरोग्य योजना ) 
सामाजिक वनीकरण महासंचालनालय -- (वृक्ष तोड प्रतिबंध जनजागृती ) 
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- ( विविध लोककल्याणकारी योजना ) 
विविध संशोधन केंद्रे- ( सुधारीत, संशोधित ब विकसीत वाण व तंत्रज्ञान यांचा प्रचार प्रसार ) 
विविध कृषी विज्ञान केंद्रे- (अव्यावसायिक लोककल्याणकारी उपक्रम ) 
ग्रामीण विकास विभाग- ( विविध लोक कल्याणकारी योजना ) 
स्वच्छ भारत अभियान, 
तंटामुक्ती अभियान 
तसेच खालील उपक्रम/ विभागांच्या दालनांचाही समावेश असावा. 
महाराष्ट्र फलोत्पादन ब औषधी वनस्पती मंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, 
महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य बखार महामंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, 
महाराष्ट्र राज्य पशुसंवर्धन विभाग, 
महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळ, 
वसुंधरा एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम, 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


SR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 


= महाराष्ट्र कृषी स्पर्धात्मक प्रकल्प, 

= पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी मेंढी ब शेळी विकास महामंडळ, 
= एन.सी.डी.ई.एक्स, 

« रेशीम विकास विभाग, 

= नाबार्ड, 

५» भारतीय कृषि संशोधन परिषद, 

७ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 

= राष्ट्रीय सुगीपश्‍चात तंत्रज्ञान संस्था, 

= अपेडा, 

« संबंधीत जिल्ह्यांच्या अग्रणी बँका, 

« संबंधीत जिल्ह्यांच्या मध्यवर्ती सहकारी बँका, 
» संबंधीत जिल्ह्यांतील दुग्ध उत्पादन संस्था, 

= बी.एस.एन.एल., 

= st eat) 


धान्य महोत्सव - 

धान्य महोत्सवामध्ये २० स्टॉल्स शेतकरी गटांना/ शेतकरी कंपनी / शेतकरी यांना प्रथम 
येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर मोफत स्वरूपामध्ये देण्यात यावेत. शेतकऱ्यांसाठी मोफत 
स्टॉल्सचा लाभ व्यावसायिक प्रतिनिधी अथवा संस्था यांनी घेवू नये, याची संबंधित प्रकल्प 
संचालक आत्मा यांनी खबरदारी घ्यावी. सदरचा उपक्रम हा शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्रोबाबतच्या 
शासन धोरणानुरुप शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरेल याचे धान्य महोत्सवात नियोजन करावे. सदर 
धान्य महोत्सवात धान्य, कडधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ, सेंद्रीय फळे ब भाजीपाला यांची ग्राहकास 
थेट विक्रो होईल याची व्यवस्था करण्यात यावी. 


येर येर येर येर 2 येर येर येर येर वेर येर येर येर येर येर वेर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर 2 2 ok ok ok ok 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३अ, दि. १६/१०/२०२० 
“ परिशिष्ट- ब ” 


७ जिल्हा कृषि महोत्सव आयोजनासाठी आत्मा नियामक मंडळाच्या समितीच्या अध्यक्ष व 
सदस्यांची कार्यविभागणी - 
= जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष 
, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी- सदस्य 
= प्रकल्प संचालक -- आत्मा -- सदस्य सचिव 
= जिल्हा माहिती अधिकारी - सदस्य 
« जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी — सदस्य 
= कृषी विकास अधिकारी संबंधित जिल्हा परिषद - सदस्य 
« मान्यताप्राप्त इव्हेंट कंपनीचे आयोजक 


जिल्हाधिकारी - अध्यक्ष 


कार्य विभागणी : 
१) जिल्हा कृषि महोत्सब आयाजनाबाबत सदस्य सचिव म्हणून जिल्हयाचे प्रकल्प संचालक, 


आत्मा यांचेसमवेत जिल्हा कृषि महोत्सवाच्या आराखडयास अंतीम स्वरुप दयावे. 

२) कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूकांचा आचारसंहिता कालावधी वगळता अन्य कालावधीत 
प्रशासकोय सोयीनुसार उपलब्ध शासन यंत्रणा अथवा इव्हेंट कंपनी यांच्या समन्वयाने 
महोत्सवाची तारीख ठरविणे कार्यक्रमाचा कालावधी ठरविण्यात यावा. 

३) कृषि महोत्सवासाठी सुयोग्य ब सवलतीच्या दरातील स्थळ निवड करणे. 

४) जिल्हा कृषि महोत्सब आयोजनासंदर्भात स्थानिक स्तरावरील उपस्थित अडचणींचे निरसन 
करणे. शासकीय दालनातील सर्व सहभागी स्टॉलधारकांशी समन्वय ठेवून सर्वाना स्टॉल 
सजविण्यासाठी सूचना देणे. वब त्याव्दारे शासकीय दालनातील सर्व सहभागी उपक्रम व 
योजना यांची माहिती शेतकऱ्यांना व्यवस्थित उपलब्ध होईल याची खात्री करणे. 

५) विविध प्रशासकीय विभागांबरोबर समन्वय ठेवून विविध परवाने काढणे. तसेच स्थानिक 
प्रशासन, कायदा व सुव्यवस्था, स्वच्छता, आपत्कालीन व्यवस्था (अग्नियंत्रण, रुग्णवाहिका, 
प्रथमोपचार पथक) इत्यादी सुविधा पुरविण्यासाठी संबंधिताना आवश्यकतेनुसार सूचित करावे. 

६) उभारणी शुभारंभ, उद्घाटन समारंभ, पुरस्कार वितरण सोहळा यांवेळी राजशिष्टाचार 
पालनाबाबत सर्व संबंधितांना सूचित करावे. 

७) महोत्सवासाठी स्थानिक पातळीवरील स्टॉल बुकिंगसाठी सहकार्य करणे. (उदा. जिल्हा मध्यवर्ती 
सहकारी बँक, जिल्ह्यातील अग्रणी बँक, संबंधित जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा, सिंचन साधने व 
औजारे यांचे उत्पादक, नर्सरी यांना सहभागी होण्यासाठी आवाहन करणे.) 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


SR निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 


८) जिल्हा कृषि महोत्सब आयोजनानंतर संयोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हयाचे प्रकल्प 
संचालक, आत्मा यांचेकडून कार्यक्रम आयोजनाचा अंतिम अहवाल घेऊन तो अभिप्रायांसह 
आयुक्‍त ( कृषि) यांचेमार्फत शासनास सादर करणे. 

" जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी-- सदस्य 
कार्य विभागणी : 

१) महोत्सवा दरम्यान संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद स्वखर्चाने पशु-पक्षी प्रदर्शन भरविण्यास तयार 
असल्यास अशा जिल्हा परिषदांना सहआयोजक म्हणून सहभागी करून घेणे. याबाबत पत्रव्यवहार करणे. 

२) पशु-पक्षी प्रदर्शनासाठी मंडप, रिंगण, व्यासपीठ व ध्वनी व्यवस्था कार्यक्रम यंत्रणा अथवा इव्हेंट कंपनी 
करणार असून जिल्हा परिषदेला पशुधनाची ने-आण, चार, पाणी, बक्षिसे, पशुधन पालकांची जेवणाची 
व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. 

३) जिल्हा कृषि महोत्सवाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी तयार करण्यात आलेले पोस्टर, बॅनर इत्यादी मटेरियल 
जिल्हा परिषदेकडील ग्रामपंचायत विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, यांचे मार्फत प्रत्येक गावामध्ये लावले 
जातील याची शहानिशा करणे. 

४) कृषि क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञानाची शालेय विद्यार्थ्यांना ओळख व्हावी याकरिता, शिक्षण विभागामार्फत 
विद्यार्थी सहलीचे आयोजन करणे. 

५) ग्रामपंचायत विभागामार्फत ग्रामपंचायतींच्या स्वीय निधीतून ग्रामपंचायत सदस्य व प्रगतशील शेतकरी 
यांच्या सदर महोत्सव कार्यक्रम भेटीसाठी आयोजन करणे. 

५» प्रकल्प संचालक -- आत्मा -- सदस्य सचिव 
कार्य विभागणी : 

१) जिल्हा कृषि महोत्सब आयोजन समितीचे सदस्य सचिव संयोजन समितीच्या बैठकीचे आयोजन व 
कार्यवृत्त तयार करणे. व कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी संयोजन समितीच्या सर्व सदस्यांशी समन्वय ठेवणे. 

२) धान्य महोत्सवामध्ये २० स्टॉल्स शेतकरी गटांना/ शेतकरी कंपनी / शेतकरी यांना प्रथम येणाऱ्यास 
प्रथम प्राधान्य या तत्वावर मोफत स्वरूपामध्ये देणे. 

३) शेतकऱ्यांसाठी मोफत स्टॉल्सचा लाभ व्यावसायिक प्रतिनिधी अथवा संस्था यांनी घेवू नये, याची 
खबरदारी घेणे. 

४) जिल्हा कृषि महोत्सव कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्या कृषि आणि संलग्न क्षेत्राशी निगडीत सर्व 
खाजगी कंपन्या, उद्योजक, कंपन्या इत्यादिकडून जिल्हास्तरीय समितीने निर्धारित केलेल्या दरानुसार 
दालन उभारणीकरीता शुल्क आकारणी वब वसुली करणे. 

५) सदरचा उपक्रम हा शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्रोबाबतच्या शासन धोरणानुरुप शेतकऱ्यांना लाभदायक 
ठरेल या दृष्टीने धान्य महोत्सवात नियोजन करणे. 

६) सदर धान्य महोत्सवात धान्य, कडधान्य, दुग्धजन्य पदार्थ, सेंद्रीय फळे ब भाजीपाला यांची ग्राहकास 
थेट विक्री होईल याची व्यवस्था करणे. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२२६/३ओ 


७) जिल्हा कृषि महोत्सवाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी पोस्टर, बॅनर इत्यादी मटेरियल तयार करण्यासंबंधित 
कामे. 

८) जिल्हा कृषि महोत्सब आयोजनानंतर संयोजन समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यक्रम आयोजनाचा 
अंतिम अहवाल तयार करून तो जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे 

९) जिल्हा कृषि महोत्सब आयोजनाबाबत प्राप्त होणारा निधी संबंधितांस/ इव्हेंट कंपनीस ( नियुक्‍ती 
असल्यास) कार्यक्रमानंतर DBT- Direct Benefit Transfer RX Uh आठवडयात प्रदान करणे. 

« जिल्हा माहिती अधिकारी — सदस्य 

कार्य विभागणी : 

जिल्हा कृषि महोत्सव कार्यक्रमाच्या स्थानिक पातळीवरून यथासांग प्रसिद्धीसाठी संबंधित 

यंत्रणा / इव्हेंट कंपनीसोबत जाहीरात नियोजन करणे. 

उभारणी शुभारंभ, पुरस्कार निवडी ब पुरस्कार विजेत्याने केलेले कार्य, पूर्वतयारी, आढावा 


१ 


—— 


२ 


— 


बैठका, स्टॉल धारक सहभागी होण्यासाठी आवाहन, उद्‌घाटन समारंभ, पुरस्कार वितरण सोहळा, 
प्रतिसाद, नाविन्यपूर्ण बाबींचे वार्तांकन करून प्रसिद्धीस देणे. 
» जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी -- सदस्य 


कार्य विभागणी : 
महोत्सवामध्ये विविध चर्चासत्रांचे आयोजन करायचे असून संबंधित जिल्ह्यातील पिक पद्धती 


व तंत्रज्ञानाची गरज यानुसार चर्चासत्रांचे विषय ब gan स्थानिक पातळीवर ठरविण्यात 
यावेत. THAT ठरविताना शात्रज्ञ अथवा शेतकऱ्यांच्या बोली भाषेत मांडणी करू शकणारा 
यशस्वी शेतकरी याप्रमाणे विषय विभागणी करावी. चर्चासत्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन 
होईल याची काळजी घेवून उपस्थित शेतकऱ्यांची नोंद घेवून ठेवावी. या चर्चासत्रामध्ये जास्तीत 
जास्त युवक बव महिला शेतकरी सहभाग घेतील वब विविध यंत्रणा मार्फत जास्तीत जास्त 
शेतकरी उपस्थित राहतील, असे नियोजन करावे. 

२) जिल्हा कृषि महोत्सवाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी तयार पोस्टर, बॅनर इत्यादी मटेरियल कृषि 
सहायकांमार्फत प्रत्येक गावामध्ये लावले जातील याची शहानिशा करणे. 

३) कृषी विभागाच्या विविध योजना ( उदा. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, शेतकरी अपघात 
विमा योजना, जलयुक्‍त शिवार अभियान, माहिती विभाग, यांत्रिकीकरण ) यांची उपलब्ध 
संकोर्ण निधीतून दालने उभारणे. यामध्ये जिल्हयातील विविध पिकांचे आदर्श नमुने संबंधित 
शेतकऱ्यांच्या यशोगाथेसह सादरीकरण करणे. 


= कृषी विकास अधिकारी संबंधित जिल्हा परिषद -- सदस्य 
कार्य विभागणी : 
जिल्हा कृषि महोत्सब उदघाटन समांरभादरम्यान, जिल्हयातील विविध स्तरावरील 


पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांशी समन्वय ठेवून त्यांना यथोचित सन्मानित करणे. 
ok ok 2 2 2 2k ok 2k ok 2 ok 2 2 2k ok 2k ok ok 2 ok 2 ok ok 2K ok 2k ok 2K 


१ 


— 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


